महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०१९ 


AIR आदेशा 


संदर्भ : १) सा.प्रवि.शासन Beat क्र. कअनि-१११८/प्र.क्र.०१/१४ ब, दिनांक २५.०५.२०१८ 
2) सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र. कअनि-१११८/प्र.क्र.०१/१४ ब, दिनांक १९.०१.२०१९ 
३) सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग यांची अदिनांकित टिप्पणी. 
४ सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/काया-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील मधील कलम ४ (9) (२) (३) नुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये 
श्री.प्र.र.पिंपळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांची सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागात बदली करण्यात आली आहे. 


२. श्री.प्र.र.पिंपळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांना सहकार पणन व वस््रोद्योग विभागात रुजू होण्यासाठी 
दिनांक १७.०९.२०१९ (म.पू) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्री.पिंपळे कक्ष अधिकारी यांनी इतर 
कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागात दिनांक १७.०९.२०१९ (म.पू) पासून रुजू 
व्हावे. सदरचे आदेशा हेच GRAS आदेश असून नियोजन विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता 
नाही. 


३.  म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदाने) नियम १९८१ चे नियम १२ मधील तरतूदीनुसार श्री.पिंपळे कक्ष अधिकारी यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय 
नसल्याने, ते दिनांक १७.०९.२०१९ (म.पू) रोजी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागात रुजू झाले नाहीत तर त्यांचा 
त्यापुढील कालावधी अनुपस्थितीचा कालावधी समजण्यात येऊन त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही 
प्रस्ताविण्यात येईल. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१६११५६२३११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, , | 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(71. FA. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४-ब, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१९ 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल्लभदास रोड, 
मुंबई-४०००१. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती- साप्रवि १४-ब 


